आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आयुष 
अभियानाकरीता सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता प्राप्त केंद्र 
हिस्सा वितरीत करणेबाबत. 

(लेखाशिर्ष क्र. २२१० एफ९८१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७ /प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - २३ मार्च, २०१८. 

वाचा - 

१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५ / अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७.. 

२) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.९४ / अर्थ-३, दि. ३०.०६.२०१७ व ०६.०२.२०१८ 

3) आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारचे पत्र क्र. टी-१४०३०/०२/२०१७--&॥) 

Cell, दि.३१/०७/२०१७ 
४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र. आयुष- २०१८ /प्र.क्र.८९ /आ. ३-अ. 


शासन निर्णय:- 


आदिवासी उपयोजनांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०१) (०५) राष्ट्रीय आयुष अभियान (केंद्र हिस्सा, २२१० ४९८१, ३१- सहायक अनुदाने ( 
वेतनेत्तर), या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ या वर्षात रु.२२०.०८ ळाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 


संदर्भाधीन क्र. ३ येथील केंद्र शासनाच्या पत्रान्वये या योजनेकरीता रु. १४५.७१९ लक्ष इतका निधी 
वितरीत केलेला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाला असल्याने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रस्तावास अनुसरून मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 
राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०५) राष्ट्रीय आयुष अभियान (केंद्र हिस्सा, २२१०९८१, ३१- सहायक अनुदाने 
( वेतनेत्तर ), या लेखाशिर्षाखाली रु. १४५.७१९ लाख ( अक्षरी रुपये एक कोटी पंचेचाळीस लक्ष एकाहत्तर 
हजार नऊशे फक्‍त) इतका निधी या योजनेचे नियंत्रक अधिकारी प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
खर्चासाठी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. प्रकरणी नियंत्रण अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, 
निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत 
सूचना देण्यात यावी. 


३. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची 
दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर 
संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या 
क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ व २ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये तसेच 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९४ /अर्थोपाय, दि. ०७/०३/२०१८ अन्वये दिलेल्या मंजूरीस अधिन राहून निर्गमित 
करण्यात येत असून वरील शासन निर्णयातील अटींची पुर्तता होत असल्याची सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
खात्री करावी. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक 201803221157046324 असा आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao 
Aute 


Ravi Nn d fa DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


o=Tribal Development Department, 


D | g a m ba ‘ra 0 A U te ou=Government of Maharashtra, 


email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Date: 2018.03.26 10:41:03 +05'30' 


(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव 


प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
सर्व जिल्हाधिकारी,महाराष्ट्र राज्य 
महासंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


Cc ww 


Cc 


षु 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 
अधिदान व लेखधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-६), मंत्रालय, मुंबई 


93) 


9 
८ 


2) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७/प्र.क्र.०५/कार्यासन.६ 


१२) कार्यासन अधिकारी (का.क्र. ८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


